RNINo . MAHBIL/ 2012/44835 
Regn. No . LIPCE/068/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov.in 


TA 


HTRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ९ ] 


सोमवार , जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १० 


असाधारण क्रमांक ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक जमीन/ १/ कावि -३५४३/ २०१६. -- ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्यातील पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गावांकरिता असलेल्या 
महसूल मंडळाची व तलाठी सजांची पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने रावेर व यावल तालुक्यातील महसुली मंडळाची पुनर्रचना 
करण्याबाबतची प्रारूप अधिसूचना दिनांक २१ एप्रिल २०१६ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक २० मे २०१६ पावेतो 
हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आल्या आहेत . 


त्याअर्थी, आता या संदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकती/ सूचना यांचा विचार करून तसेच प्रारूप अधिसूचनेच्या सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मधील 
लिपिकीय चुका दुरुस्त करून ( अनुसूची “ ब ” मध्ये दर्शविल्यानुसार ) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
एक्केचाळीस) याचे कलम ४ , पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी , जळगाव या प्रस्तावास पूर्वप्रसिद्धी 
दिल्यानंतर, सोबतच्या अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील यावल व रावेर तालुक्यातील महसूल मंडळांची 
दिनांक २० मे २०१६ पासून पुनर्रचना करीत आहे. पुनर्रचित महसुली मंडळांचेमुख्यालय अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल 
आणि पुनर्रचित महसूल मंडळात समाविष्ट करावयाचे सजे अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक २ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असेल आणि पुनर्रचित तलाठी 
सजांमध्ये समाविष्ट गावे अनुसूची “ अ ” च्या स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील. 


अनुसूची “ब ” 


अ . क्र . 


हरकतदाराचे नाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


उखडू कासम तडवी व इतर राहणार 
कुसुंबे बु. खु., तालुका रावेर . 


नवीन अधिसूचनेनुसार कुसुंबे बु. हे गाव उटखेडा 
सजेस जोडण्यात आलेले असून कुसुंबे खु., हे 
गाव लोहारा सजेस जोडण्यात आलेले असून 
अशा प्रकारे विभागणी करण्यात आलेली असून 

( १ ) 


विधी व न्याय मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील 
अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G.S . R.876 
( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
तालुक्यातील कुसुंबे खु. हे गाव आदिवासी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची ब – चालू 


अ . क्र . 


हरकतदाराचे नाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


१ 


उखडू कासम तडवी व इतर 
राहणार कुसुंबे बु. खु., तालुका 


चालू 


रावेर . 


कोणत्याही प्रकारचा बदल न करता दोघे गावाचे 
तलाठी सजा कुसुंबे बु. येथे करण्यात यावी अन्यथा 
उटखेडा येथेच सदरचे दोन्ही गावे जोडण्यात यावी 
किंवा कुसुंबे बु. येथे सदरचे अस्तित्वात असलेले 
तलाठी कार्यालय सुरू करण्यात यावे. 


उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे . सदर 
अधिसूचनेनुसार कुसुंबेबु. हे गाव आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट नाही. यामुळे 
कुसुंबा खु. व बु. या दोघा गावांचे तलाठी 
सजा कुसुंबा बु. करता येणे शक्य नाही . 
सबब हरकत अमान्य करणेत येत आहे. 


श्री . मोरसिंग रामदास पवार , 
राहणार अभोडे बु. , तालुका 
रावेर . 


खिरोदे प्र. रावेर हा सजा पूर्वीप्रमाणेच ठेवणेत 
यावा. तसेच सहस्त्रलिंग हा सजा पूर्वीप्रमाणेच 
ठेवणेत यावा. 


विधी व न्याय मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडील 
अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G.S. R.876 
( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
तालुक्यातील सहस्त्रलिंग , लालमाती, आभोडा 
बु., जिन्सी व पिंपरकुंड ही गावे आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे. खिरोदा, 
मुंजलवाडी ही गावे आदिवासी उपाययोजना 
क्षेत्रातील नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच सजा ठेवणे 
शक्य नाही. सबब हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे. 


सरपंच , ग्रुप ग्रामपंचायत , 
आभोडा बु., तालुका रावेर . 


रावेर तालुक्यातील सहस्त्रलिंग सजा हा 
रावेर व पालचे मध्यवर्ती ठिकाण असून मौजे 
सहस्त्रलिंग हे गाव रस्त्याला लागूनच आहे. 
सबब हरकत अमान्य करणेत येत आहे . 


सहस्त्रलिंग सजामध्ये जिनसी, लालमाती, आभोडा 
बु ., पिंपरकुंड ही गावे समाविष्ट केल्यामुळे आभोडा 
बु . ते सहस्त्रलिंग हे अंतर सुमारे १० ते १३ 
किलोमीटर असून मौजे आभोडा बु. येथील ग्रामस्थांना 
सहस्त्रलिंग येथील शासकीय कागदपत्रे व कार्यालयीन 
कामकाजासाठी जाण्यासाठीचे अंतर जास्त असून 
वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात 
अडचणी येतील. तसेच वरीलप्रमाणे गावाचे पोष्ट 
कार्यालय , आभोडा बु. येथे आहे. तरी सजाचे नावे 
सहस्त्रलिंग ऐवजी आभोडा बु., तालुका रावेर येथे 
करण्यात यावे. 


संजय चौधरी, 
जिल्हा सरचिटणीस, 
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
कमिटी (मानव संसाधन 
विकास सेल), जळगाव . 


रसलपूर या गावाची लोकसंख्या फार मोठी आहे . 
या गावाला स्वतंत्र बाजारपेठसुद्धा असून रमजीपूर , 
बक्षीपूर, खिरोदा प्र., रावेर या गावातील लोकांना 
रसलपूर या गावातून रावेर येथे जावे लागते . शेतीक्षेत्र 
रसलपूर गावाचे कमी असले तरी शाळेच्या मुलांना 
व नागरिकांना शैक्षणिक कामकाजासाठी, रहिवास 
दाखला, उत्पन्नाचा दाखला इतर कागदपत्रे नियमित 
लागत असतात . खिरोदा प्र. रावेर या महसुली 
गावाऐवजी रसलपूर हे महसूली गाव कायम ठेऊन 
या गावाला बक्षीपूर, रमजीपूर, खिरोदा प्र . रावेर ही 
गावे जोडण्यात यावी. तरी रसलपूर हे स्वतंत्र महसूल 
गाव असून या गावावर अन्याय होऊ नये. 


रावेर तालुक्यातील रसलपूर हे गाव खिरोदा 
प्र . रावेर च्या गावालाच लागून असून सदर 
गावाचे अंतर अर्धा कि . मी. पेक्षासुद्धा कमी 
आहे . तसेच खिरोदा प्र. रावेर हे मध्यवर्ती 
ठिकाण असल्याने हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची ब – चालू 


अ . क्र . 


हरकतदाराचे नाव 


हरकतीचा विषय 


हरकतीवरील निर्णय 


सरपंच, ग्रामपंचायत, नायगाव , 
तालुका यावल . 


नायगाव येथील तलाठी सजा चुंचाळे येथे हलविणेत 
येऊ नये. 


मौजे नायगाव व चुंचाळे या गावांमध्ये 
साधारणत : दोन ते तीन किलोमीटरचे अंतर 
आहे. तसेच चुंचाळे हे गाव मध्यवर्ती ठिकाण 
असल्याने नायगाव येथील नागरिकांना 
सोईस्कर असल्याने हरकत अमान्य करणेत 
येत आहे. 


सरपंच, ग्रामपंचायत , रसलपूर , 
तालुका रावेर . 


श्री . तडवी फिरोज रमजान , 
राहणार अहिरवाडी, तालुका 
रावेर. 


रसलपूर गावाची लोकसंख्या सन २०११ च्या रसलपूर हे गाव खिरोदा प्र . रावेरच्या 
जनगणनेनुसार ७११६ असून गावातील ग्रामस्थांना गावालाच लागून असून सदर गावाचे अंतर 
व विद्यार्थ्यांना दाखले उतारेसाठी दुसऱ्या गावी जावे अर्धा कि . मी. पेक्षासुद्धा कमी आहे. तसेच 
लागणार आहे. त्यामुळे वयोवृद्ध लोकांना मोठ्या खिरोदा प्र . रावेर हे मध्यवर्ती ठिकाण 
प्रमाणावर अडचणी निर्माण होणार आहे. त्यासाठी असल्याने हरकत अमान्य करणेत येत आहे . 
मौजे रसलूपर सजा कायम ठेवणेत यावा . 
मौजे अहिरवाडी येथील सजा बंद केला असून विधी व न्याय मंत्रालय , नवी दिल्ली यांचेकडील 
सदर सजा कोंद येथेदिला आहे. परंतु मौजे । अधिसूचना २ डिसेंबर १९८५ G. S. R. 876 
अहिरवाडी येथे पूर्वीपासूनच तलाठी सजा कार्यरत ( E) नुसार जळगाव जिल्ह्यातील रावेर 
आहे व अहिरवाडी हे गाव मौजे कोंद व वाघोद तालुक्यातील सध्याचे अहिरवाडी सजेतील 
ह्या गावापेक्षा मोठे आहे . 

मोहगण बु. व पाडळे बु. हे गाव आदिवासी 
उपाययोजना क्षेत्रात समाविष्ट आहे. तसेच 
कर्जाद हे गाव रावेर बहाणपूर या मुख्य 
रस्त्यालाच लागून असून कोंद व अहिरवाडी 
या गावातील अंतर साधारणत: २ किमी आहे. 
सबब हरकत अमान्य . 


अनुसूची “ अ 


जिल्हा जळगाव 


मंडळाचे नाव 


मंडळात समाविष्ट 
असलेल्या सजांची नावे 
व मुख्यालयांचे ठिकाण 


सजात समाविष्ट 
असलेल्या गावांची 

नावे 


त्या गावात समाविष्ट 
असलेल्या पाड्यांचे नाव 


३ 


तालुका यावल 


यावल 


यावल 


यावल 


टेंभी कुरण 


कोळवद 


कोळवद 


सातोद 


वड्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव , तालुका यावल – चालू 


यावल 


परसाडे बु . 


परसाडे बु. 


हरीपुरा 


आंबापाणी, जामुनझिरा 


बोरखेडा खु. 


काळाडोह 


विरावली 


विरावली 


वडोदे प्र . यावल 


नावरे 


कोरपावली 


कोरपावली 


महिलखेडी 


मोहराळे 


टाकरखेडा 


टाकरखेडा 


बोरावल बु . 


भालशिव 


प्रिंत्री 


निमगाव 


निमगाव 


टेंभी 


बोरावल खु . 


वाघळूद 


फैजपूर 


फैजपूर 


फैजपूर 


न्हावी प्र. या 


न्हावी प्र. या 


आमोदा 


आमोदा 


हंबर्डी 


मारूळ 


मारूळ 


चारमळी 


बोरखेडा बु . 


विरोदा 


विरोदा 


पिंपरूड 


वडोदे प्र. सावदा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


४ 


जिल्हा जळगाव , तालुका यावल – चालू 


साकळी 


साकळी 


साकळी 


शिरसाड 


शिरसाड 


मनवेल 


मनवेल 


दगडी 


पिळोदे खु . 


थोरगव्हाण 


चुंचाळे 


चुंचाळे 


बोराळे 


नायगाव 


वाघोदे 


डांभुर्णी 


डांभुर्णी 


न्हावी प्र . अ . 


न्हावी प्र . अ. 


शिरागड 


पथराळे 


किनगाव 


किनगाव बु . 


किनगाव बु . 


किनगाव खु. 


गिरडगाव 


मालोद 


मालोद 


रूईखेडा 


वाघझिरा 


मानापुरी 


इचखेडा 


टोलाणे, खालकोट , चिपखेडा 


गाड्या 


जामन्या 


उसमळी 


लंगडा आंबा 


चिंचोली 


चिंचोली 


उंटावद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” – चालू 


४ 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल – चालू 


किनगाव 


आडगाव 


आडगाव 


कासारखेडा 


डोनगाव 


लसुणबर्डी, नागादेवी 


दहिगाव 


दहिगाव 


सावखेडेसीम 


बामणोद 


बामणोद 


बामणोद 


पाडळसे 


पाडळसे 


भोरटेक 


दुसखेडा 


दुसखेडा 


कासवे 


अकलूद 


कठारे प्र . सावदा 


कोसगाव 


कोसगाव 


वनोली 


रिधुरी 


करंजी 


अंजाळे 


अंजाळे 


पिळोद बु . 


चिखली बु. 


चिखली बु . 


चिखली खु. 


राजोरे 


म्हैसवाडी 


भालोद 


भालोद 


भालोद 


सांगवी बु. 


सांगवी बु. 
डोगरकठोरा 


डोगरकठोरा 


डोंगरदे, धुळेपाडा 


अट्रावल 


अट्रावल 


सांगवी खु . 


चितोडा 


हिंगोणा 


हिंगोणा 


विटवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर 


रावेर 


रावेर 


रावेर 


रमजीपूर 
बक्षीपूर 
शिंदखेडा 
खिरोदा प्र. रावेर 


खिरोदा प्र. रावेर 


मुंजलवाडी 


आभोडा खु. 


रसलपूर 


पाल 


पाल 


मोरव्हाल 


गारबर्डी 


गारखेडा 


निमड्या 


मोहमांडली नवी 


गुलाबवाडी 
मोहमांडली नवी 
मोहमांडली जुनी 


अंधारमळी 


तिड्या 


सहस्त्रलिंग 


सहस्त्रलिंग 


लालमाती 


आभोडा बु . 
जिनसी 


पिंपरकुंड 


खिरोदा प्र . यावल 


खिरोदा प्र . यावल 


खिरोदा प्र. यावल 


कळमोदा 


उटखेडा 


उटखेडा 


भाटखेडा 


कुसुंबे बु. 
गौरखेडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर – चालू 


खिरोदा प्र . यावल 


सावखेडा बु. 


सावखेडा बु . 


सावखेडा खु . 


कुभारखेडे 


कोचुर बु. 


कोचुर बु. 
कोचुर खु. 


बोरखेडेसीम 


चिनावल 


चिनावल 


रोझोदा 


लोहारा 


लोहारा 


चिंचाटी 


जानोरी 


कुसुंबे खु. 


खानापूर 


खानापूर 


खानापूर 


अजनाड 


चोरवड 


पाडळे खु. 


निरुळ 


अटवाडे 


अटवाडे 


दोधे 


नेहेते 


कोंद 


कोंद 


वाघोळ 


अहिरवाडी 


मोरगाव 


मोरगाव खु . 


मोरगाव बु . 


बोरखेडे 


तामसवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” — चालू 


४ 


खानापूर 


जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर - चालू 
के हाळे बु. 

के हाळे बु. 
केन्हाळे खु. 
भोकरी 

जुनोने 
पिंप्री 

पिंप्री 


मोहगण 


खिर्डी बु . 


खिर्डी बु . 


पाडळे बु. 
मंगरुळ 
खिर्डी बु. 
खिर्डी खु . 
धामोडी 
वाघाडी 
रेंभोटे 
शिंगाडी 


धामोडी 


शिंगाडी 


पुरी 


कांडवेल 


गोलवाडे 
कांडवेल 
कोळोदे 
सुलवाडी 
तांदलवाडी 
मांगलवाडी 


तांदलवाडी 


बलवाडी 


बलवाडी 


भामलवाडी 


निंभोरा बु . 


निंभोरा बु . 
विवरे बु. 
विवरे खु . 


सिंगत 
निंभोरा बु . 
विवरे बु. 
विवरे खु. 


वडगाव 


वाघोदा बु. 


वाघोदा बु . 
दसनूर 


दसनूर 
आंदलवाडी 


सिंगनूर 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै ११, २०१६ / आषाढ २० , शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” – चालू 


जिल्हा जळगाव , तालुका रावेर – चालू 

ऐनपूर 


ऐनपूर 


ऐनपूर 
निंबोल 


निंबोल 


विटवे 
सांगवे 
खिरवड 
पातोंडी 


खिरवड 


पुनखेडे 


थेरोळे 


थेरोळे 
धुरखेडे 
निंभोरासीम 
बोहर्डे 
अजंदे 
नांदूरखेडे 
भोर 
होळ 


अजंदे 


सावदा 


सावदा 


सावदा 
मस्कावद बु. 


गाते 


उदळी बु . 


मस्कावद बु . 
मस्कावद खु . 
मस्कावद सीम 
गाते 
वाघोदा खु . 
सुनोदा 
उदळी बु . 
उदळी खु. 
तासखेडा 
लुमखेडा 
रायपूर 
गहूखेडा 
रणगाव 
सुदगाव 
थोरगव्हाण 
मांगी 


रायपूर 


व्हाण 


चुनवाडे 


जळगाव, ४ जुलै २०१६. 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


